अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या AYA, Pacey 
विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील श्रीम. उषा 
देवचंद तायडे, कनिष्ठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (गट-क) यांच्याकरीता 
अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०१९/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि. २१.१२.२०१९. 
२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक:बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि. ३०.०६.२०२०. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि. २७.११.२०२० 
४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : बीसीसी २०१९/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, 
दि. १४.१२.२०२२. 
५) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे यांचे प्रकरण 
क्र. JAG/SERV/ 902/83, दि. २६.१२.२०२२. 
६) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे पत्र 
क्र. कौविरोवठआ-२/आस्था/अराप/(११/२०२२) /८११९, दि. १८.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६.०७.२०१७ 

रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित 
जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे असे अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील त्या पदाचे 
अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून त्यांच्या सेवा ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत 
राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांच्या अखत्यारीतील कनिष्ठ कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (गट-क) , जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, जळगांव या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीम. उषा देवचंद तायडे, (सौ. उषा सुभाष 
साळुंखे ) यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र संदर्भ क्र. ५ येथील आदेशान्वये अवैध ठरविले आहे. 
त्याअनुषंगाने संदर्भ sh. १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात श्रीम. उषा Cade तायडे (सौ. उषा 
सुभाष साळुंखे ), कनिष्ठ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्डान अधिकारी (गट-क) , जळगांव 
यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याकरिता अधिसंख्य पद निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२ 


शासन निर्णय :- 
उप प्रादेशिक सेवायोजन अधिकारी, जळगांव यांच्या दि.११.०१.१९९१ च्या आदेशान्वये श्रीम. उषा 

देवचंद तायडे, (सौ. उषा सुभाष साळुंखे) कनिष्ठ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी, (गट-क) , जळगांव यांची अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राच्या आधारे लिपिक पदावर नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. तथापि, कार्यकारी दंडाधिकारी, एदलाबाद यांनी अनुसूचित जमातीचे दिलेले दि. 
०७.१२.१९८८ चे प्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे यांनी दि. २६.१२.२०२२ च्या 
आदेशान्वये अवैध ठरविले आहे. श्रीम. तायडे यांनी सदर आदेझाविरुध्द मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
औरंगाबाद यांच्या न्यायालयात रिट पिटीशन sh. २८२२/२०२३ दाखल केले असून मा. न्यायालयाने पुढील 
आदेश किंवा अंतिम निर्णय होईपर्यत श्रीम. तायडे यांना शासन सेवेतून बडतर्फ करु नये असे आदेश दि. 
१३.०३.२०२३ अन्वये दिले आहेत. 

२. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांच्या अखत्यारीतील कनिष्ठ कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्डान अधिकारी (गट-क) , जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, जळगांव या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीम. उषा देवचंद तायडे, (सौ. उषा सुभाष 
साळुंखे) यांच्याकरीता १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ 
येथील दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-क मधील नमुन्यानुसार आदेश निर्गमित 
करुन श्रीम. उषा देवचंद तायडे, (सौ. उषा सुभाष साळुंखे) कनिष्ठ कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन अधिकारी, जळगांव यांची सेवा तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. 

४. श्रीम. उषा देवचंद तायडे (सौ. उषा सुभाष साळुंखे), कनिष्ठ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन अधिकारी, जळगांव यांना संदर्भ क्र. ४ येथील दि. १४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार प्रथम 
११ महिन्यांकरीता व प्रत्येक वेळी १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता अशा 
प्रकारे त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवाव्यात, यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरणाचा लाभ 
मिळणार नाही. 
ve सदर अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि त्या त्या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३० जून, २०२० च्या शासन 
निर्णयानुसार प्राप्त झालेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०१३११७२४०६१९०३ असा आहे. हा BNA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
PRABHAKAR scent comme 


2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353 1 60fac64808f¢ 
76c25d6d90, postalCode=400032, ‘Mah. hth 


aras| 
serialNumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B7222B4D 
38B6E5902DB13A4750, PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 


Date: 2024.01.31 17:23:15 +05'30' 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीम. उषा Cada तायडे, (सौ. उषा सुभाष साळुंखे) कनिष्ठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, (गट-क). 
(व्दारा- आयुक्‍त, PRCT विकास, रोजगार व उद्योजकता,कोकण भवन, नवी मुंबई) 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२ 


२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

उप आयुक्त (सर्व), Plated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय. 
सर्व सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, १६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अधिकारी, आपुक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

११) निवड नस्ती (प्रशञा-२) 


CSC 0८ w 


) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


Nn S&S O&M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


